सन २०२२-२३ या चालू आर्थिक 
वर्षासाठी सुधारित मनोधैर्य योजनेसाठी 
(२२३५ बी १८३) निधी रु.५ कोटी 
इतक्या तरतुदीमधील (६० टक्केच्या 
मर्यादेत) रु.१.९५ कोटी इतका निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८७ (भाग-३)/का-०२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - 04 जुले, २०२२. 


वाचा :- १) महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२५५/का-२, 
दि.३०.१२.२०१७. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८७(भाग-३)/ 
का-२, दि.२६.०४.२०२२. 
४ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०२२/प्र.क्र.८७(भाग-३)/ 
का-२, दि.०८.०६.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

मागणी क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (२४) पीडित महिला व बालक 
मनोधैर्य योजना (२४)(०१) पीडित महिला व बालक मनोधैर्य योजना (कार्यक्रम) ३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) (२२३५-बी-१८३) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मनोधैर्य 
योजनेकरीता सहायक अनुदान (वेतनेतर) या बाबीसाठी रु.५ कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित 
करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकास अनुसरुन वित्त 
विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BDS) वितरण प्रणाळीवर मनोधैर्य 
योजनेकरीता उपरोक्त वाच येथील क्र.३ व ४ अन्वये एकूण रु.१.०५ कोटी इतका निधी उपलब्ध 
करुन दिलेला आहे. वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त ara येथील क्र.२ च्या परिपत्रकानुसार डिसेंबर, 
२०२२ पर्यंतच्या खर्चासाठी go टक्के निधी वितरीत करावयाचा आहे. त्याअनुषंगाने मनोधैर्य 
योजनेसाठी रु.५ कोटी इतक्या तरतुदीमधील ६० टक्केच्या (रु.३ कोटी) मर्यादेत आणखी रु.१.९५ 
कोटी इतका निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८७ (भाग-३)/का-२ 
शासन निर्णय-: 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत सुधारित मनोधैर्य योजना राबविण्यात येते. सदर 
योजनेसाठी सन २०२२-२३ वित्तीय वर्षाकरीता (२२३५-बी-१८३) या लेखाशिर्षाअंतर्गत तरतुद 
केलेल्या रु.५ कोटी निधीपैकी ६० टक्केच्या मर्यादेत उर्वरित रु.१.९५ कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(लक्ष रु.) 
लेखाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पित । यापूर्वी वितरीत | या आदेशान्वये 
तरतूद २०२२-२३ तरतुद वितरीत 
करावयाचा निधी 
aa कान २ ३ (2 ह. __)| 
मागणी क्र.एक्स ०१, ५००.०० १०५.०० १९५.०० 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, 
(28) पीडित महिळा व बाळक 
मनोधैर्य योजना 


(२४(०१) पीडित महिला व बाळक 
मनोधैर्य योजना (कार्यक्रम) (२२३५- 
बी-१८३) 

३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
निधी तात्काळ संबधित महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणास आयुक्तालय स्तरावरून वितरीत 
करण्यात यावा व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी आयुक्‍तालयाकडून निधी प्राप्त 
झाल्यानंतर तात्काळ संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांस निश्चितपणे वितरीत करण्यात यावा. 
उपरोक्तप्रमाणे विहित कालावधीमध्ये निधी वितरीत करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास व संबधित महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांची राहील. सदर निधी खर्च करताना 
संबंधितांमार्फत वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये विहित तरतुदी व अटी aria 
पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीचे शासन परिपत्रक तसेच, वित्त 
विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६९/व्यय-६, दि.२०.०६.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत अहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८७ (भाग-३)/का-२ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०७०५१६१४५६९५३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


राप signed by Shivaji Pandurang Karwar 
Government Of Maharashtra, ou=" 


. oe Di 
Shivaji Pandurang 22s. ie 
Karwar Seger yearn cna 
Date: 2022.07.05 16:17:59 +05'30' 


(शि. पां. कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


८. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 
९. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई. 


qo. 
११ 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 


महालेखापाल, २/१ (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर) 


.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर, 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 

सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

वित्त विभाग (व्यय-६)(अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती, का-०२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


